सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा- 
2029 (प्रतिक्षायादी क्र.२ मधुन) 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या 
उमेदवारांपैकी विहित मुदतीत रूजू न झालेल्या 
उमेदवारांचे नियतवाटप रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
क्रमांक : एएससी १४२२/प्र.क्र. २३०/प्रशा-३ (9-1), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्रमांक : ०२२-२२७९४१७२. 
दिनांक : ०४ डिसेंबर, २०२३. 


वाचा:- 9) या विभागाचे समक्रमांकाचे दि. २०-०७-२०२३ रोजीचे पत्र. 
२) म.लो.आ.चे क्र. १४४२ (2) (१/२०२१/तेवीस, दि. २८-०८-२०२२३ रोजीचे पत्र. 
३) या विभागाचे समक्रमांकाचे दि. १३-१०-२०२३ रोजीचे ज्ञापन. 
४ सा.प्र.वि., शा.प. क्र. ASIST १११९/प्र.क्र.११५/८, दि. ०२-०८-२०१९. 


शासन sea :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधीन क्र. २ येथील दि.२८-०८-२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये 
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट-ब मुख्य परीक्षा-२०२१ मधून प्रतिक्षायादी क्र. २ मधून २१ 
उमेदवारांची मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी या पदावर सरळसेवेने नियुक्‍ती 
करण्याकरिता शिफारस केली होती. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या शिफारशीनुसार या विभागाच्या 
संदर्भाधीन क्र. 3 येथील दि. १३-१०-२०२३ च्या ज्ञापनान्वये सदर २१ उमेदवारांचे मंत्रालयीन विभागात 
नियतवाटप करण्यात आले होते. तथापि नियतवाटप करण्यात आलेल्या २१ उमेदवारांपैकी १० 
उमेदवारांनी विहित मुदतीत नियुक्‍ती स्वीकारली नाही. 
२. संदर्भाधीन क्र. ४ येथील दि. ०२-०८-२०१९ च्या शासन परिपत्रकानुसार नियुक्‍ती आदेशात नमूद 
केलेल्या ३० दिवसांच्या मुदतीत उमेदवार रूजू न झाल्यास किंवा विहित कालावधीत रूजू होण्यासाठी 
मुदतवाढ देण्याची विनंती न केल्यास किंवा विहित वाढीव कालावधीत उमेदवार रूजू न झाल्यास 
नियुक्ती प्राधिकारी यांनी संबंधित उमेदवाराची नियुक्‍ती रद्द करण्याचे आदेश निर्गमित करण्याची तरतूद 
करण्यात आलेली आहे. 


३. सबब, संदर्भाधिन क्र. ४ येथील शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार संदर्भाधिन क्र. ३ येथील 
दि. १३-१०-२०२३ रोजीच्या ज्ञापनान्वये मंत्रालयीन विभागात सहायक कक्ष अधिकारी पदावर 
नियतवाटप करण्यात आलेल्या उमेदवारांपैकी विहित कालावधीत रूजू न झालेल्या सोबतच्या 
विवरणपत्रामधीळ उमेदवारांचे नियतवाटप रद्द करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः एएससी १४२२/प्र.क्र. २३०/प्रशा-३ (98-3), 


छ. सदर शासन Seay महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in Ul 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३१२०४१४४०३४५४०७ असा 
आहे. सदर आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


Digitally signed by AKSHATA 
KAMOSH DESAI 
Date: 2023.12.04 14:40:59 +05'30' 


(अक्षता देसाई) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


प्रति:- संबंधित उमेदवार (सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे) (S$ मेल व्दारे) 
प्रत :- 
१) सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग. 
२) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, त्रिशूल गोल्ड फिल्ड, प्लॉट नंबर ३४, सरोवर विहार समोर, 
सेक्टर ११, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई-४००६१४. 
३) सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन/प्रश्‍ा-३ (१४-अ) (संग्रहार्थ) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः एएससी १४२२/प्र.क्र. २३०/प्रशा-३ (8-3), 


सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा २०२१ मधून (प्रतिक्षायादी क्र. २ मधून) महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांपैकी विहित मुदतीत रूजू न झालेल्या उमेदवारांचे 
नियतवाटप रद्द करण्याबाबत. 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन ज्ञापन क्र.एएससी १४२२/प्र.क्र.२३०/प्रशा-३ (१४-आओ), 


दिनांक : ०४ डिसेंबर, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र. | म.लो.आ Name उमेदवाराचा | म.लो.आ शिफारस प्रवर्ग विभागाचे नाव 
शिफारस मूळ प्रवर्ग 
क्रमांक 
1 1 SHIRKE MANOJ DADASO OPEN OPEN-General-WT-1 विधि व न्याय विभाग 
2 2 PACHANGRIKAR SHUBHAM OPEN OPEN-General-WT-2. | सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
PRATAPRAO विभाग 

3 5 PATIL JAYARAJ SANJAY EWS EWS-General-WT-3 कृषिव पदुम विभाग 

4 7 CHAVAN SUPRIYA DILIP EWS OPEN-Female-WT-1 उद्योग, ऊर्जा, कामगार व 
रिव खनिकर्म विभाग 

5 वन MADANE KANCHAN NT-C OPEN-Female-WT-3 सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

RAMCHANDRA Female 

ae 12 SAJGURE SUPRIYA BHAUSAHEB EWS EWS-Female-WT-1 सामान्य प्रश्ञासन विभाग 
Female 

7 13 ANSARI RESHMA KAMRUDDIN OBC OBC-Female-WT-1 दिव्यांग कल्याण विभाग 
Female 

| 18 RINA KHOJARAM MARASKOLHE ST ST-Female-WT-1 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी 
Female za विभाग 

4 19 MALGHANE SHITAL VITTHAL ST ST-Female-WT-2 गृह विभाग 
Female 

10 21 SHINDE AVINASH SUDHAKAR OPEN Divyang-ID/MD-WT-1 
Multiple आदिवासी विकास विभाग 

disabilities 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


